महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- नासेमं-१३२२/प्र.क्र.११३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १.शासनाचे पत्र क्र.प्रतिनि-१०२०/अनौ.६१/प्र.क्र.४४/का.१४, दि.२४.१२.२०२१ 
२. शासनाचे आदेशा क्र.उसप १३२२/प्र.क्र.०२/१४, दि.२०.०५.२०२२ 


आदेशा :- 

श्री.प्रल्हाद शंकर रोडे, अवर सचिव, जलसंपदा विभाग यांची संदर्भाधीन पत्र क्र.१ अन्वये उपसचिव तथा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन शासन SSS क्र.२ अन्वये श्री. रोडे यांना उप सचिव पदावर पदोन्नती 
देण्यात येऊन त्यांना उपसचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिका या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.२०.११.२०२२ रोजी 
संपुष्टात आला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.प्रल्हाद रोडे, उप सचिव यांची नगर विकास विभागांतर्गत उपसचिव तथा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि. 
२०.११.२०२२ पासून पुढे १ वर्षासाठी म्हणजेच दि.३०.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी 
संपल्यानंतर श्री.प्रल्हाद रोडे, उप सचिव यांनी मंत्रालयातील उप सचिव पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१४१६०३३५९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Dighaly snd by GUANAN BHINRAO GURAY 

| DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

GAJ AN AN ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cle 
d41ada8a72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=54B11B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2A 
B H | M RAO G U RAV D659E360F73B682D6B6FCCB8AECF, cn=GAJANAN BHIMRAO 

GURAV 
Date: 2022.12.14 16:05:35 +05'30" 
(ग. FF गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- नगर विकास विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्री.प्रल्हाद रोडे, उप सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, ठाणे 
५. आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, ठाणे 
६. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


